मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील 
लिपिक-टंकलेखक यांची सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षा सन २०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१ ९२२/प्र.क्र.२५/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १७ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा - 
छासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९२२/प्र.क्र.२५/का-१७, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ 


परिपत्रक 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी सन २०२२ मधील सेवाप्रेवशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षा शुक्रवार, दि. ४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी RSA वाणिज्य व अर्थशास्र महाविद्यालय, चर्चगेट, 
मुंबई येथे आयोजित केली आहे. ही परीक्षा परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद वेळापत्रकानुसार घेण्यात येणार आहे. 


२. सदरहू परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांचे नाव आणि विभाग परिशिष्ट “ gq” मध्ये 
दर्शविले आहे. यापूर्वीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण उमेदवारांना ज्या विषयांमध्ये उत्तीर्ण झाल्यामुळे सूट मिळालेली 
आहे त्याबाबतची माहिती परिशिष्ट “ क” मध्ये दर्शविली असून उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना परिशिष्ट 
“ड़” मध्ये नमूद केल्या आहेत. उमेदवारांचा आसन क्रमांक हा परीक्षेच्या दिवशी परीक्षा केंद्रावर नमूद 
करण्यात येईल. 


३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला प्रवेश 
दिलेल्या सर्व उमेदवारांच्या ( जे उमेदवार रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर असतील त्यांच्यासह ) तातडीने ळेखी 
स्वरुपात निदर्शनास आणून, त्याबाबतची नोंद आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. याबाबत 
दिरंगाई होणार नाही याची संबंधित विभागाच्या आस्थापना शाखेने दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्ट “ब” 
आणि “क” मध्ये दर्शविण्यात आलेला तपशील बरोबर असल्याची खात्री करुन त्यामध्ये काही त्रुटी / विसंगती 
आढळल्यास त्याबाबत संबंधितांनी परीक्षेपूर्वी या विभागास तातडीने अवगत करावे. 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१७१४४७४१७६०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASHANT 


ATAMARAM NAVGE 22 


(प्रशांत आ. नावगे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना) 
२. निवडनस्ती. 


(IRA परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९२२/प्र.क्र.२५/का.१७, fF.99.90.2022 चे सहपत्र.) 
लिपिक, लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०२२ परीक्षेचा कार्यक्रम. 


परीक्षेचे ठिकाण सिडनहेम वाणिज्य व अर्थशास्र महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई 


परीक्षेचे वेळापत्रक 


वेळ 


विषय 


शुक्रवार 
४ 
नोव्हेंबर, 
२०२२ 


सकाळी 
१०.३० 
ते 
दुपारी ०१.३० 


प्रश्नपत्रिका :- १ 

१) मंत्रालयाची रचना 

२) मंत्रालयीन विभागांना नेमून दिलेले विषय- 
महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीतील पहिल्या अनुसूचीनुसार. 

3) मंत्रालयीन अनुदेश-प्रकरण १ व प्रकरण ६ 

४ विधानमंडळ कामकाज व ऑनलाईन प्रश्न हाताळणे 

५) कार्यालयीन कार्यपध्दती नियमपुस्तिका प्रकरण क्र. १ ते ५, ७ ते ११ आणि 

१४ 

६) लिपिकांची कार्ये व कर्तव्ये 

७ मंत्रालयातील ऑनलाईन कामकाज (ई-मेल, ई-ऑफिस, आपले 
सरकार, थकीत प्रकरणांचा मासिक गोषवारा ऑनलाईन भरणे, 
ऑनलाईन आर.टी.आय. इत्यादी) 

८) मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र 
शासनाच्या कार्यालयामध्ये सौजन्यपूर्वक वागणूक देण्यासंदर्भात 
मार्गदर्शक सूचना. 


दुपारी २.३० 
ते 
सायं ५.३० 


प्रश्नपत्रिका :- 2 
(पुस्तकांसह व अधिनियमांसह) 
१) म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९ . 
२) अनुज्ञेय रजेचे प्रकार (म.ना.से. (रजा) नियम), १९८१. 
3) राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (शासन निर्णय, वित्त विभाग दि. ३१ ऑक्टोबर, 
२००५, दि. २७ ऑगस्ट, २०१४ व दि. ६ एप्रिल, २०१५) 
४) सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ (अधिसूचना दि. १७.०१.२००६) 
५) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
(अधिसूचना दि. २५ मे, २००६ व दि.१२ मे २००६) 
६) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (अधिसूचना दि. १२ ऑक्टोबर, 
२००५) 
७) सेवापुस्तकातील नोंदी (म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती १९८१) 


परिशिष्ट "ब" 


( शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-१९२२/प्र.क्र.२५/का.१७, दि. १७.१०.२०२२ सोबतचे सहपत्र) 


लिपिक/लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन २०२२ साठी प्रवेशा देण्यात आलेल्या 


उमेदवारांचा तपशील. 
आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
।_१___ श्रीम. अनिता रामचंद्र शेटे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
2 श्री. सागर शंकर पांचाळ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
३ | श्री. रोनित जगदीश पाटील मराठी भाषा विभाग 
। ४ श्री. सुनिल शामराव गाढे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
५ श्रीम. मोनाली सुर्यकांत सावंत शालेय शिक्षण व HST विभाग 
६ | श्रीम. प्रज्ञा प्रशांत भोईर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
| 0 श्रीम. पद्मिनी प्रकाश कांबळे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
| श्रीम. स्नेहल पांडुरंग पाटील शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
९ | श्री. गणेश तानाजी वाघमारे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
| qo | श्रीम. राधिका प्रमोदराव उल्हे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
।_११__| श्रीम. सारीका महेश उजळंबे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१२ श्री. प्रशांत अशोक शिदे पर्यावरण विभाग 
१३ | St. सोनाली दिलीप पाटील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
| 98 | श्री. सशिकुमार राजमाणीकम उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१५ । श्रीम. संघमित्रा भगवान चक्रे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१६ | श्रीम. शुभांगी जितेंद्र साळवे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
| | Sl. चारुदत्त बबन कांबळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१८ | ait. साईड म. पाटील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१९ | SIT. ज्योत्स्ना जीवन धोत्रे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२० श्री. तन्वी घनश्याम पाताडे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२१ श्री. मयुर सुनिल भोसले अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२२ श्रीम. केतकी रुपेश देसाई अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२३ श्रीम. श्रध्दा हाशिकांत वरघाडे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२४ श्रीम. दिपीका चंद्रकांत वीर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२५ | al. अंकित चंद्रकांत वाघमारे नियोजन विभाग 
२६ | al. सिध्देश चंद्रकांत मांडवकर नियोजन विभाग 
२७ | ait. नितीन नागोराव सोनटक्के नियोजन विभाग 
२८ | श्री. विराज दिलीप पवार नियोजन विभाग 
२९ श्री. रोहन सुधाकर पवार नियोजन विभाग 
३० | श्रीम. इंदु काकासाहेब लटके नियोजन विभाग 
३१ | att. शुभम संजय पाटील नियोजन विभाग 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

क्रमांक 
32 श्री. संकेत कातिक बनसोडे नियोजन विभाग 
३३ | श्रीम. रीना रमेश जगताप नियोजन विभाग 
३४ | श्री. सिध्दार्थ दिपक ढसाळ मृद व जलसंधारण विभाग 
३५ | श्रीम. ज्योती अशोक यादव मृद व जलसंधारण विभाग 
३६ श्री. साईनाथ वसंत ASH मृद व जलसंधारण विभाग 
३७ | at. प्रकाश रामलिंग मुंडे मृद व जलसंधारण विभाग 
३८ श्री. सुहास पंढरीनाथ कांबळे मृद व जलसंधारण विभाग 
३९ श्री. रणजित अंकुड़ा वाघमोडे मृद व जलसंधारण विभाग 
| go | श्रीम. जेन्सी कमळाकर गायकवाड मृद व जलसंधारण विभाग 
| 89 | ail मोहम्मद अमिन खान इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
४२ | ail. हेमंत यशवंत सावंत इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
४३ | श्री. गिरीश महादेव कडूकर इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
| se | श्री. अस्मित अनिल भिरवंडेकर इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
४५ श्री. दाऊद काशिम शोख इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
४६ । श्रीम. स्नेहा चेतन पाताडे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
| ४७ | ail. प्रशांत चंद्रकांत सकपाळ सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४८ | श्री. प्रताप प्रकाश सकपाळ सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४९ श्री. भिमराव बाळकृष्ण कांबळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५० श्रीम. सारिका संजय सावंत सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
4q श्री. प्रसाद शशिकांत राऊत सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५२. श्री. राजू काशिराम जाधव संसदीय कार्य विभाग 
५३ श्री. आनंद हरी रोकडे संसदीय कार्य विभाग 
५४ श्रीम. मयुरी पांडुरंग साळुंखे संसदीय कार्य विभाग 
५५ श्रीम. स्वप्नाली सुभाष सावंत संसदीय कार्य विभाग 
५६ | aT. प्रशांत पैदास कांबळे आदिवासी विकास विभाग 
५७ श्रीम. क्षितिजा विनोद चित्ते आदिवासी विकास विभाग 
५८ | श्रीम. विनिता महेश गुरव आदिवासी विकास विभाग 
५९ | श्री. जयराम नामदेव वरकुटे आदिवासी विकास विभाग 
६० | श्री. उमेश अमृत घटाड आदिवासी विकास विभाग 
६१ | श्री. संतोष दत्तात्रय मगर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६२ | श्री. अमेय विशाल डोके उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६३ | श्रीम. मोहिनी प्रविण धेंडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६४ | श्रीम. प्राजक्ता विवेक शिंदे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६५ श्रीम. तबसुम बंडु पिजारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
६६ | श्रीम. Pan शिवाजी देसाई सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
६७ | श्री. संतोष विठ्ठल घतरगी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

६८ | श्रीम. पूर्वा प्रदीप गावडे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
६९ श्री. राजेंद्र रामकरण यादव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
| Go श्री. भूषण नंदकुमार ठाकूर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
| 9 श्रीम. जयश्री जि. मांगेला सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
७२ श्री. दादू बाळगोडा शिदे सहकार, पणन व TAT विभाग 
७३ श्री. स्वप्निल संजय लादे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
os | it. सुशांत ज. गायकवाड सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
७५ | श्री. सचिन शांताराम चव्हाण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
७६ । श्रीम. सुवर्णा प्रमोद धुमाळे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
| oo श्री. स्वप्निल अनिल साळुंखे वित्त विभाग 

७८ । श्रीम. मधुरा कमलाकर राणे वित्त विभाग 

७९ श्री. तुषार हाशिकांत जाधव वित्त विभाग 

८० | aq. उर्मी उदय सावंत वित्त विभाग 

८१ । श्री. कुणाल शांकर चव्हाण वित्त विभाग 

८२ | श्री. अभिषेक कृष्णा कोयंडे वित्त विभाग 

८३ श्री. गणेश भगवान आव्हाड वित्त विभाग 

८४ | ait. आकाशा शाम शिंदे वित्त विभाग 

८५ श्रीम. सोनाली सुरेश चंदनशिवे वित्त विभाग 

८६ | at. दत्तात्रय a साटम वित्त विभाग 

८७ | श्री. विवेकानंद किड्ठानराव गोंड वित्त विभाग 

८८ | श्री. विकास गजानन पवार वित्त विभाग 

८९ | att. प्रशांत परशुराम बगाडे कृषि व पदुम विभाग 

९० श्रीम. निता ना. कोळी कृषि व पदुम विभाग 

९१ श्री. विवेक दिलीपराव मोरे कृषि व पदुम विभाग 

९२ | al. पंकज सुरेन्द्रनाथ यादव कृषि व पदुम विभाग 

९३ | SF. गीतांजली राजेश शिदे कृषि व पदुम विभाग 

९४ श्रीम. लता हिरामण शिदे कृषि व पदुम विभाग 

९५ | ait. राजेंद्र भगवान खरात कृषि व पदुम विभाग 

९६ । श्रीम. निर्जला विशांत रामपुरकर कृषि व पदुम विभाग 

९७ श्री. करमिखान बिस्मिल्लाखान पठान कृषि व पदुम विभाग 

९८ | श्री. योगेश वासुदेव कोळी कृषि व पदुम विभाग 

९९ * श्रीम. सुरभि सुरेश हातणकर ग्रामविकास विभाग 

| oo श्रीम. सोनाली बाळासो खंडागळे ग्रामविकास विभाग 

| 909 श्री. सूत्रधार मारोती इंगळे ग्रामविकास विभाग 

१०२ श्रीम. तारा जिवा राठोड ग्रामविकास विभाग 

१०३ श्री. हर्षल बाळू बनसोडे ग्रामविकास विभाग 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
| 908 | श्री. ओमकार VAR दाते सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१०५ | श्रीम. सोनम अनंत राठोड सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१०६ | at. चेतन मारुती तलवार सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
| qo | श्री. रजनीकांत ठाशिकांत गायकवाड सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१०८ श्रीम. सुधा सुभाष वाल्मिकी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१०९ श्रीम. कल्याणी सचिन पाटील सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
११० | qo | sit. विशाल विठ्ठल जाधव सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
| 999 | ११ | श्री. माणिक आनंदा कांबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
११२ श्रीम. अश्विनी भागवत हजारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
११३ | sit. उमेश देविदास गडलिगे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
११४ | श्री. आकाशा अं. आंबेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
११५ श्री. राजु पांडुरंग शिदे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
११६ श्री. किरण सुं. गाजरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
११७ | १७ | श्री. अनिल काकासो लिगाडे नगर विकास विभाग 
११८ | श्री. गौरव गणेशा मोरे नगर विकास विभाग 
११९  श्री.सिध्देश सुनिल रामगडे नगर विकास विभाग 
१२० श्री. सचिन बाळू देसले नगर विकास विभाग 
१२१ श्री. योगराज बुधा पारधी नगर विकास विभाग 
१२२ श्री. सुरज प्रकाश कांबळे नगर विकास विभाग 
१२३ | श्रीम. शितल सुभाष जाधव नगर विकास विभाग 
१२४ श्री. प्रका जगन्नाथ साळुंखे नगर विकास विभाग 
१२५ | श्रीम. मेघा अंकुडाराव जाधव नगर विकास विभाग 
१२६ ' श्रीम.क्रतुजा प्रकाश विचारे नगर विकास विभाग 
१२७ श्री. ओंकार देवजी जुवळे नगर विकास विभाग 
१२८ | श्री. अजित Wert यादव नगर विकास विभाग 
१२९ | श्री. राहुल मनोहरराव रामटेके नगर विकास विभाग 
१३० | श्रीम. दामिनी विलास राणे नगर विकास विभाग 
१३१ | श्रीम. संजना संजय कदम नगर विकास विभाग 
१३२ श्री. निखिल जि. रोकडे नगर विकास विभाग 
१३३ श्रीम. अनघा संपत तरटे नगर विकास विभाग 
१३४ | श्रीम. माधुरी बाळकृष्ण देसाई विधि व न्याय विभाग 
१३५ | श्रीम. शहनाज गफूर शोख विधि व न्याय विभाग 
१३६ | श्रीम. पुजा मि. कांबळे विधि व न्याय विभाग 
१३७ श्री. प्रविण एकनाथ बडे विधि व न्याय विभाग 
१३८ | श्रीम. प्रियंका केशवराव सोनवणे विधि व न्याय विभाग 
१३९ श्री. सागर विजय देवतळे विधि व न्याय विभाग 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

| avo | श्री. सनी प्रल्हाद शिद्रुक विधि व न्याय विभाग 

| 989 | श्री. विश्ञाल सुधाकर खळे विधि व न्याय विभाग 

१४२ श्री. विशाल वसंत पवार विधि व न्याय विभाग 

१४३ | श्री. तेजस दिपक कदम विधि व न्याय विभाग 

।_१४४ | श्री. जन्मेश अनिल सावंत विधि व न्याय विभाग 

१४५ श्री. पुनित कुमार रामसुंदर वर्मा विधि व न्याय विभाग 

१४६ | श्री. चैतन्य श्रावणकूमार शिदे सामान्य प्रशासन विभाग 
| aso श्री. सचिन नंदकिशोर बोंडे सामान्य प्रशासन विभाग 
१४८ । श्रीम. प्रतिष्ठा विठ्ठलराव धुळे सामान्य प्रशासन विभाग 
१४९ | श्रीम. मोनाली अशोक भोसले सामान्य प्रशासन विभाग 
१५० | श्री. तानाजी नाना तांबे सामान्य प्रशासन विभाग 
१५१ | श्रीम. सुषमा सागर अहिरे सामान्य प्रशासन विभाग 
१५२ श्री. राहुल मोहन डोळस सामान्य प्रशासन विभाग 
१५३ श्रीम. हर्षाली नितीन साळुंखे सामान्य प्रशासन विभाग 
१५४ श्रीम. पुजा नरसिंग रेगुलवाड सामान्य प्रशासन विभाग 
१५५ श्रीम. वृषाली चंद्रकांत झिंगे सामान्य प्रशासन विभाग 
१५६ । श्रीम. रसिका महेश चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग 
१५७ श्री. मंदार सिध्दार्थ माने सामान्य प्रशासन विभाग 
१५८ | श्रीम. प्रियांका दिपक कदम सामान्य प्रशासन विभाग 
१५९ श्रीम. रुचिता नितीन गुप्ते सामान्य प्रशासन विभाग 
१६० । श्रीम. दिपाली अशोक गवारे सामान्य प्रशासन विभाग 
१६१ | श्रीम. रुपा सुर्यकांत शिदे सामान्य प्रशासन विभाग 
१६२ श्री. समर्थ दिपक चिपकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१६३ श्री. स्नेह नितीन वळंज सामान्य प्रशासन विभाग 
१६४ | श्रीम. मोहिनी शांकरराव राऊत सामान्य प्रशासन विभाग 
१६५ श्री. विरेंद्रकुमार रा.चौरसिया सामान्य प्रशासन विभाग 
१६६ | श्री. विनोद पुरणदास चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग 
१६७ | STF. नम्रता नितेश पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
१६८ श्रीम. वर्षा नंदकुमार गुळीक सामान्य प्रशासन विभाग 
१६९ श्री. रोशन गणेश जाधव सामान्य प्रशासन विभाग 
।_१७० श्री. शशिकांत पंडीत खैरनार सामान्य प्रशासन विभाग 
| qed | श्री. अजिंक्य भैरु कापसे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७२ | STF. मयुरी महेश लाड सामान्य प्रशासन विभाग 
१७३ श्री. श्रीराज अरुण पळसपगार सामान्य प्रशासन विभाग 
| doy श्री. चेतन आबाजी फाले सामान्य प्रशासन विभाग 
१७५ श्रीम. कविता किरण पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

१७६ | al. रमाकांत रा. ठुकरुल सामान्य प्रशासन विभाग 
| qo | श्री. मालसिंग दोहऱ्या वसावे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७८ श्री. भुषण मनोज विचारे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७९ | श्री. संदिप देवजी ठाकरे सामान्य प्रशासन विभाग 
१८० श्री. सुभाष एकनाथ चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग 
१८१ | श्रीम. मिनाक्षी कृष्णा सुर्यवंशी गृहनिर्माण विभाग 
१८२ श्रीम. सुजाता संजय निकम गृहनिर्माण विभाग 
१८३ श्री. सतीश रोहिदास बारगजे गृहनिर्माण विभाग 
१८४ श्रीम. मोनिका संजय आमटे गृहनिर्माण विभाग 
१८५ | श्री. विशाल दिलीप जगताप गृहनिर्माण विभाग 
१८६ श्री. प्रणित रंगनाथ शोवाळे गृहनिर्माण विभाग 
१८७ श्रीम. शुभांगी सु. नेमाने गृहनिर्माण विभाग 
१८८ | श्री. रोहित कृष्णा yd गृहनिर्माण विभाग 
१८९ | al. सुरेशकुमार रामबहादुर यादव गृहनिर्माण विभाग 
१९० | sit. संदीप राजेंद्र मोरे जलसंपदा विभाग 
१९१ | श्रीम. भक्‍ती प्रविण मोरे जलसंपदा विभाग 
१९२ | श्री. निखिल Hat परब जलसंपदा विभाग 
१९३ श्री. सुमित दामाजी राठोड जलसंपदा विभाग 
१९४ श्री. निलेश रविधर बोड जलसंपदा विभाग 
१९५ श्रीम. अक्षता अजित कोळी जलसंपदा विभाग 
१९६ श्री. कोस्तुभ रविंद्र ढोबळे जलसंपदा विभाग 
१९७ | at. सुशांत जयसिंग हजारे जलसंपदा विभाग 
१९८ | श्री. युवराज उत्तम टापरे जलसंपदा विभाग 
१९९ । श्री. Wrst बाजीराव परांडे जलसंपदा विभाग 
२०० | si. अरुण रमेठा पवार जलसंपदा विभाग 
२०१ श्रीम. सुप्रिया शा. तांबे जलसंपदा विभाग 
२०२ श्री. स्विप्निल विजय कांबळे जलसंपदा विभाग 
२०३ श्री. आकाश कैलास ढोलेकर जलसंपदा विभाग 
२०४ श्रीम. वर्षा संजय डाके जलसंपदा विभाग 
२०५ श्री. देविदास लक्षमण राऊत जलसंपदा विभाग 
२०६ | श्री. गौसपाक गफुर शेख जलसंपदा विभाग 
२०७ श्री. मोहम्मद अफताब हनीफ मियॉ जलसंपदा विभाग 
२०८ | श्री. अकबर बडकल जातगार जलसंपदा विभाग 
२०९ | श्रीम. मुग्धा उदय आंगणे गृह विभाग 

290 श्रीम. मंजुश्री सुशांत सदामते गृह विभाग 

२११ | श्रीम. हर्षदा विजय गवळी गृह विभाग 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

क्रमांक 
२१२ | श्री. सुधीर कारभारी पवार गृह विभाग 
२१३ | श्रीम. दिपाली मिलींद कदम गृह विभाग 
२१४ | at. सुमित रविंद्र ads गृह विभाग 
२१५ | श्री. गोपाळ सुखदेव सावळे गृह विभाग 
२१६ श्री. राजेंद्र सुरेंद्र पोळ गृह विभाग 
२१७ | श्रीम. हर्षला श्रीपत येरुाणकर गृह विभाग 
२१८ श्री. शब्बीर लिकायत मुल्ला गृह विभाग 
२१९ | ait. अरविंद दिनकर कांबळे गृह विभाग 
२२० | ait. Fear बुधाजी विशे गृह विभाग 
२२१ | श्री. मोईनुद्दीन सि. कुरेशी गृह विभाग 
२२२ | ail. सुरज सोपान थोरबोले गृह विभाग 
२२३ श्री. नबी करीमसाब सय्यद गृह विभाग 
२२४ श्रीम. मनिषा संजय मोरे गृह विभाग 
२२५ श्री. निलेडा शामराव लोहार गृह विभाग 
२२६ | श्री. प्रमोद TORR कुंदर्ग गृह विभाग 
२२७ श्री. मयुर पांडुरंग बने गृह विभाग 
२२८ | श्रीम. अंकिता अरविंद शिवलकर गृह विभाग 
२२९ श्री. काशिनाथ पदम राठोड नियोजन विभाग 
230 | श्रीम. प्राची प्रदिप परब पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३१ श्रीम. मनिषा garda फणसे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३२ श्री. शुभम दिगंबर पाटील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३३ | sil. मनोज प्रभाकर आवारे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३४ श्रीम. समृध्दी नमन चाबुकस्वार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३५ । श्रीम. निता रामदास बिरारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३६ श्री. आतिष भगवान वानखेडे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
230 श्री. संदिप शिवाजी मोरे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३८ | श्री. गजानन श्रीकृष्ण जायले पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३९ | al. सागर संतोष कुटे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२४० | FH. संतोष कैलासराव धाकडे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२४१ श्रीम. अंकिता प्रताप चव्हाण वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२४२ श्री. बळवंत गौतम वनसाळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२४३ श्री. धमेंद्र नामदेव आहिरे महसूल व वन विभाग 
२४४ श्री. श्रीकांत अच्युतराव महामुनी महसूल व वन विभाग 
२४५ | श्री. विवेक मधुकर भाटकर महसूल व वन विभाग 
२४६ | ait. सिध्देश जयवंत जगताप महसूल व वन विभाग 
२४७ | at. महेश रविद्र कुळकर्णी महसूल व वन विभाग 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
२४८ श्री. प्रवेश वासुदेव सिडाम महसूल व वन विभाग 
२४९ श्री. सुभाष कारभारी जायभाये महसूल व वन विभाग 
२५० | श्रीम. ज्योत्स्ना सुर्यकांत यादव महसूल व वन विभाग 
२५१ | al. शहरनराज सुब्रमण्यम महसूल व वन विभाग 
२५२ श्री. जितेंद्रबहादुर के.यादव महसूल व वन विभाग 
२५३ | श्रीम. प्रियंका विजय कदम महसूल व वन विभाग 
२५४ श्री. राकेडा राजाराम वाघ महसूल व वन विभाग 
२५५ श्रीम. स्नेहा ज्ञानेश्वर राठोड महसूल व वन विभाग 
२५६ | ait. प्रतिक्षा वा. पिपळे (मसरानी) महसूल व वन विभाग 
२५७ | श्री. शिवाजी लक्ष्मण साठे महसूल व वन विभाग 
२५८ श्री. प्रताप मधुकर चव्हाण महसूल व वन विभाग 
२५९ | श्री. राहुल धनराज चव्हाण महसूल व वन विभाग 
२६० | श्रीम. चारुता राजेंद्र घोडेराव महसूल व वन विभाग 
२६१ | श्री. माधव तानाजी चंदनशिवे महसूल व वन विभाग 
२६२ | श्री. अरुण कुंडलिक भोजने महसूल व वन विभाग 
२६३ | श्री. शुभम अशोक मोरे महसूल व वन विभाग 
२६४ | श्रीम. सुहानी प्रभाकर जंगले महसूल व वन विभाग 
२६५ | ai. ओमकार संदेश सावंत महसूल व वन विभाग 
२६६ श्री. अक्षय सुरेश वेखंडे महसूल व वन विभाग 
२६७ श्री. सागर सुभाष चव्हाण महसूल व वन विभाग 
२६८ | श्री. गौरव गजाननराव लकडे महिला व बाल विकास विभाग 
२६९ श्री. निलेश बाबाराम पिलेना अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
२७० श्री. रिषभ रविंद्र गायकवाड अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
२७१ | श्रीम. रीना पिलाराम मांजरीकर अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
२७२ श्रीम. किरण वसंत सावंत मराठी भाषा विभाग 
२७३ श्री. सुशांत सुनिल करगुटकर सामाजित न्याय व fader सहाय्य विभाग 
२७४ श्री. रोशन रंजित प्रभू सामाजित न्याय व विषेडा सहाय्य विभाग 
२७५ श्री. योगेश दिलीप देवरे सामाजित न्याय व विषेठ सहाय्य विभाग 
२७६ | at. श्रीधर देवदत्त पन्हाळकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२७७ श्री. समीर विरेंद्र सुरती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२७८ | श्री. प्रकाश मगन मकवाना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२७९ | श्रीम. संगीता विकास गावडे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


URBIS “7” 


(IRA परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९२२/प्र.क्र.२५/का.१७, fF.99.90.2022 चे सहपत्र.) 


लिपिक/ लिपिक-टंकलेखक यांना यापूर्वी झालेल्या सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेमध्ये प्राप्त झालेल्या 
गुणांच्या आधारे संबंधित विषयात सूट अनुज्ञेय असलेल्या उमेदवारांची नावे व इतर तपशील 


अ. उमेदवाराचे नाव प्रशासकोय विभाग पेपर क्र.१ पेपर क्र.२ 
क्र 
) श्री. सुनिल शामराव गाढे । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग शिका उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
२ | श्री. गणेश तानाजी शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | उत्तीर्ण श्या 
वाघमारे झाल्यामुळे सूट 
3 श्रीम. राधिका प्रमोदराव । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग शय्या उत्तीर्ण 
उ्ल्हे झाल्यामुळे सूट 
४ | श्रीम. सारीका महेश शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | उत्तीर्ण श्या 
उजळंबे झाल्यामुळे सूट 
५ | ai. रोहन सुधाकर पवार नियोजन विभाग उत्तीर्ण श्या 
झाल्यामुळे सूट 
६ श्रीम. इंदु काकासाहेब नियोजन विभाग शिंग उत्तीर्ण 
लटके झाल्यामुळे सूट 
७ | श्रीम. रीना रमेश जगताप नियोजन विभाग शिशा उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
८ | श्रीम. ज्योती अशोक मृद व जलसंधारण विभाग उत्तीर्ण चि 
यादव झाल्यामुळे सूट 
९ | at. साईनाथ वसंत मृद व जलसंधारण विभाग उत्तीर्ण 111111 
मेडेकर झाल्यामुळे सूट 
णं o| श्री. प्रशांत चंद्रकांत सार्वजनिक आरोग्य विभाग उत्तीर्ण 11 
सकपाळ झाल्यामुळे सूट 
= q| श्री. प्रताप प्रकाशा सार्वजनिक आरोग्य विभाग उत्तीर्ण श्या 
सकपाळ झाल्यामुळे सूट 
१२ श्री. भिमराव बाळकृष्ण सार्वजनिक आरोग्य विभाग उत्तीर्ण शि 
कांबळे झाल्यामुळे सूट 
१३ | श्रीम. सारिका संजय सार्वजनिक आरोग्य विभाग उत्तीर्ण शिंग 
सावंत झाल्यामुळे सूट 
98 श्री. राजू काशिराम जाधव संसदीय कार्य विभाग उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
१५ श्रीम. मयुरी पांडुरंग संसदीय कार्य विभाग शिका उत्तीर्ण 


साळुंखे 


झाल्यामुळे सूट 


अ. उमेदवाराचे नाव प्रशासकोय विभाग पेपर क्र.१ पेपर क्र.२ 
क्र. 
१६| श्री. प्रशांत पैदास कांबळे । आदिवासी विकास विभाग उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
१७ श्रीम. मोहिनी प्रविण धेंडे । उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शय्या उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
१८ श्रीम. प्राजक्ता विवेक उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग श्या उत्तीर्ण 
शिंदे झाल्यामुळे सूट 
१९ | श्री. भूषण नंदकुमार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग शिया उत्तीर्ण 
ठाकूर विभाग झाल्यामुळे सूट 
२० श्री. दादू बाळगोडा सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग उत्तीर्ण | 
शिंदे विभाग झाल्यामुळे सूट 
२१| श्री. सचिन शांताराम सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग शिका उत्तीर्ण 
चव्हाण विभाग झाल्यामुळे सूट 
22| श्रीम. सुवर्णा प्रमोद धुमाळे | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग उत्तीर्ण 
विभाग झाल्यामुळे सूट 
२३| श्रीम. मधुरा कमलाकर वित्त विभाग a उत्तीर्ण 
राणे झाल्यामुळे सूट 
२४ | श्री. तुषार हाशिकांत वित्त विभाग उत्तीर्ण शिका 
जाधव झाल्यामुळे सूट 
२५| श्री. कुणाल शंकर वित्त विभाग शि उत्तीर्ण 
चव्हाण झाल्यामुळे सूट 
२६ | श्रीम. सोनाली सुरेश वित्त विभाग उत्तीर्ण श्या 
चंदनशिवे झाल्यामुळे सूट 
२७| श्री. प्रशांत परशुराम कृषि व पदुम विभाग उत्तीर्ण a 
बगाडे झाल्यामुळे सूट 
२८ श्रीम. लता हिरामण शिदे कृषि व पदुम विभाग उत्तीर्ण शिका 
झाल्यामुळे सूट 
२९ श्री. सूत्रधार मारोती इंगळे ग्रामविकास विभाग शिका उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
30 | श्रीम. तारा जिवा ग्रामविकास विभाग शि उत्तीर्ण 
राठोड झाल्यामुळे सूट 
३१| श्री. उमेश देविदास सार्वजनिक बांधकाम विभाग उत्तीर्ण i 


गडलिंगे 


झाल्यामुळे सूट 


अ. उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग पेपर क्र.१ पेपर क्र.२ 
क्र. 
३२ श्री. आकाड़ा अं. आंबेकर । सार्वजनिक बांधकाम विभाग उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
33| श्री. राजु पांडुरंग शिदे सार्वजनिक बांधकाम विभाग शिका उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
३४ | श्रीम.क्रतुजा WTI नगर विकास विभाग उत्तीर्ण शिका 
विचारे झाल्यामुळे सूट 
३५ श्री. ओंकार देवजी जुवळे नगर विकास विभाग शिका उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
3 श्री. अजित प्रकाश यादव नगर विकास विभाग उत्तीर्ण शिका 
झाल्यामुळे सूट 
३७| श्री. राहुल मनोहरराव नगर विकास विभाग उत्तीर्ण शिका 
रामटेके झाल्यामुळे सूट 
३८ श्री. निखिल जि. नगर विकास विभाग उत्तीर्ण | 
रोकडे झाल्यामुळे सूट 
39 श्रीम. अनघा संपत नगर विकास विभाग शि उत्तीर्ण 
तरटे झाल्यामुळे सूट 
४० श्रीम. माधुरी बाळकृष्ण विधि व न्याय विभाग शिंका उत्तीर्ण 
देसाई झाल्यामुळे सूट 
४१ श्री. विशाल सुधाकर खळे विधि व न्याय विभाग उत्तीर्ण श्या 
झाल्यामुळे सूट 
४२| श्री. तेजस दिपक कदम विधि व न्याय विभाग शिंका उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
83 श्री. विरेंद्रकुमार सामान्य प्रशासन विभाग उत्तीर्ण श्या 
रा.चौरसिया झाल्यामुळे सूट 
8s | श्री. विनोद पुरणदास सामान्य प्रशासन विभाग शिका उत्तीर्ण 
चव्हाण झाल्यामुळे सूट 
४५ श्रीम. वर्षा नंदकुमार सामान्य प्रशासन विभाग उत्तीर्ण श्या 
गुळीक झाल्यामुळे सूट 
vg श्री. अजिक्य भैरु कापसे सामान्य प्रशासन विभाग उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
४७ श्री. मालसिग alex सामान्य प्रशासन विभाग शिक उत्तीर्ण 
वसावे झाल्यामुळे सूट 
४८ श्री. भुषण मनोज विचारे सामान्य प्रशासन विभाग शिका उत्तीर्ण 


झाल्यामुळे सूट 


अ. उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग पेपर क्र.१ पेपर क्र.२ 
क्र. 
88 श्री. संदिप देवजी ठाकरे सामान्य प्रशासन विभाग शि उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
५०| श्री. सुभाष एकनाथ सामान्य प्रशासन विभाग a उत्तीर्ण 
चव्हाण झाल्यामुळे सूट 
५१| श्री. सतीश रोहिदास गृहनिर्माण विभाग उत्तीर्ण शिका 
बारगजे झाल्यामुळे सूट 
५२ | श्री. रोहित कृष्णा सुर्वे गृहनिर्माण विभाग | -|_ सूट 
५३ | श्री. सुरेशकुमार गृहनिर्माण विभाग शिका उत्तीर्ण 
रामबहादुर यादव झाल्यामुळे सूट 
५४ श्री. अरुण रमेश पवार जलसंपदा विभाग a उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
५५ | श्री. स्विप्निल विजय जलसंपदा विभाग शिंगी उत्तीर्ण 
कांबळे झाल्यामुळे सूट 
५६ | श्री. आकाश केलास जलसंपदा विभाग उत्तीर्ण शिका 
ढोलेकर झाल्यामुळे सूट 
yo] श्री. देविदास लक्षमण जलसंपदा विभाग शशी उत्तीर्ण 
राऊत झाल्यामुळे सूट 
५८ श्री. सुरज सोपान गृह विभाग शिका उत्तीर्ण 
थोरबोले झाल्यामुळे सूट 
५९ | श्रीम. मनिषा संजय मोरे गृह विभाग शिका उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
६० श्री. निलेश शामराव गृह विभाग शिंका उत्तीर्ण 
लोहार झाल्यामुळे सूट 
६१ श्री. प्रमोद तृळशिराम गृह विभाग शिका उत्तीर्ण 
oat झाल्यामुळे सूट 
६२ श्री. काशिनाथ पदम नियोजन विभाग शिका उत्तीर्ण 
राठोड झाल्यामुळे सूट 
६३ | श्रीम. मनिषा यशवंत पाणी पुरवठा व स्वच्छता शिका उत्तीर्ण 
फणसे विभाग झाल्यामुळे सूट 
६४ | श्रीम. निता रामदास पाणी पुरवठा व स्वच्छता उत्तीर्ण श्या 
बिरारी विभाग झाल्यामुळे सूट 
६५ श्री. गजानन श्रीकृष्ण पाणी पुरवठा व स्वच्छता उत्तीर्ण शिका 
जायले विभाग झाल्यामुळे सूट 
gg श्री. सागर संतोष कुटे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी | उत्तीर्ण 
द्रव्ये विभाग झाल्यामुळे सूट 


अ. उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग पेपर क्र.१ पेपर क्र.२ 
क 
G9 श्री. धर्मेंद्र नामदेव आहिरे महसूल व वन विभाग शिका उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
६८ श्री. श्रीकांत अच्युतराव महसूल व वन विभाग aa उत्तीर्ण 
महामुनी झाल्यामुळे सूट 
६९ श्री. सिध्देश जयवंत महसूल व वन विभाग उत्तीर्ण शिका 
जगताप झाल्यामुळे सूट 
go श्री. प्रवेश वासुदेव सिडाम महसूल व वन विभाग उत्तीर्ण शिका 
झाल्यामुळे सूट 
09 श्रीम. प्रियंका विजय महसूल व वन विभाग उत्तीर्ण शिका 
कदम झाल्यामुळे सूट 
92 श्री. शिवाजी लक्ष्मण साठे महसूल व वन विभाग श्या उत्तीर्ण 
झाल्यामुळे सूट 
७३ | श्री. राहुल धनराज महसूल व वन विभाग शिश उत्तीर्ण 
चव्हाण झाल्यामुळे सूट 
७४ श्रीम. चारुता राजेंद्र महसूल व वन विभाग उत्तीर्ण 1111 
घोडेराव झाल्यामुळे सूट 
७५ श्री. निलेश बाबाराम अल्पसंख्यांक विकास विभाग उत्तीर्ण शिका 
पिलेना झाल्यामुळे सूट 
७६| श्री. रिषभ रविंद्र अल्पसंख्यांक विकास विभाग | उत्तीर्ण 
गायकवाड झाल्यामुळे सूट 
७७| श्री. श्रीधर देवदत्त अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक उत्तीर्ण 
पन्हाळकर संरक्षण विभाग झाल्यामुळे सूट 
७८ श्री. प्रकाश मगन मकवाना | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक उत्तीर्ण श्या 
संरक्षण विभाग झाल्यामुळे सूट 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९२२/प्र.क्र.२५/का.१७, दि.१७.१०.२०२२ चे सहपत्र) 


१. परीक्षा कालावधीत प्रत्येक उमेदवाराने स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. 

२. परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ४५ मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. परीक्षा सुरु 
झाल्यावर येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. 

३. परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक पेपर सुरु होण्यापूर्वी तसेच पेपर सपंण्यापूर्वी दहा मिनिटे अगोदर 
इशारा देणारी घंटा देण्यात येईल. 

६. उत्तरपत्रिकालिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवश्‍यक सर्व तपशील 
उमेदवारांनी अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे. मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस उमेदवाराने कोणतेही लिखाण 
करु नये. उत्तरपत्रिकेच्या आतील पानांवर तसेच पुरवणीवर उमेदवाराने स्वत:चे नाव, स्वाक्षरी, आसन क्रमांक 
इत्यादी कोणताही मजकूर लिहू नये. उत्तरपत्रिका/प्रश्नपत्रिकेच्या कोणत्याही भागावर BACAR स्वाक्षरी 
करु नये. तसेच सही करणे किंवा ओळख पटवून देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा / खूणांचा निर्देश करणे 
ही बाब आक्षेपार्ह समजण्यात येईल व अशा उमेदवाराविरुध्द गैरवर्तनाबद्दळ कार्यवाही करण्यात येईल. 

७. उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्याची मागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस 
उत्तरे लिहावीत. 

८. परीक्षेसाठी विहित केलेली अधिकृत शासकीय पुस्तके/अधिनियम/नियम/शासन निर्णय त्या त्या 
पेपरच्या वेळी उमेदवारांना परीक्षा कक्षात वापरण्याची परवानगी राहील. विहित केलेली मुळ पुस्तके उपलब्ध 
नसल्यास, संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या विहित पुस्तकांच्या झेरॉक्स 
प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी राहील. मात्र परीक्षेसाठी विहित केलेल्या पुस्तकांमध्ये अथवा 
पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रतींवर अथवा अधिनियम/नियम/झासन निर्णयाच्या प्रतींवर इतर कोणत्याही प्रकारचे 
लिखाण केलेले नसावे. 

९. उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी आक्षेपार्ह 
वर्तन ( कॉपी करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर 
लिहिणे इत्यादी ) करणाऱ्या उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परीक्षा- 
१०८९/प्र.क्र. २०/८९/सतरा, दिनांक २८ मे, १९९३ मधील तरतूदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

११. परीक्षा संपण्याच्या १० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून 
घ्यावी. 

१२. परीक्षा सुरु असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर समवेक्षकांनी परवानगी दिल्याखेरीज जागा सोडू नये. 
१३. परीक्षा सुरु असताना उमेदवारांनी भ्रमणध्वनी(मोबाईल), पेजर, गणनयंत्र इत्यादी सारखी कोणतीही 
SOFIA उपकरणे जवळ बाळगू नयेत आणि त्यांचा वापर करु नये. 

१४. परीक्षेच्या काळात महाविद्यालयाच्या कोणत्याही वस्तुचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. 


मग समम मम ममल 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९२२/प्र.क्र.२५/का.१७, दि.१७.१०.२०२२ चे सहपत्र.) 


लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षेसाठी पेपर क्र. २ शी संबंधित सोबत ठेवावयाची पुस्तके व 
अधिनियमांची यादी. 


१ म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९ (पुस्तक). 


२ म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ (पुस्तक). 


३ राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (शासन निर्णय, वित्त विभाग दि. 32 ऑक्टोबर, २००५, दि. २७ ऑगस्ट, २०१४ 
ब दि. ६ एप्रिल, २०१५) 


४ सार्वजनिक अभिळेख अधिनियम, २००५. 


५ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


६ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५. 
७ म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती १९८१) 
टिप :- 


१. उपरोक्त साहित्यांवर कोणत्याही प्रकारचे लिखाण तसेच पुस्तकातील अथवा अधिनियमातील 
वाक्ये अधोरेखीत असता कामा नयेत. 


२. याव्यतिरिक्त उमेदवारांना कोणत्याही छापील नोट्स अथवा खाजगीरित्या प्रकाशित केलेले 
साहित्य ठेवण्यास अनुमती नाही. असे साहित्य आढळून आल्यास ते काढून घेण्यात येईल. 


